महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक सीआरपी-०६१६/प्र.क्र.४५६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०१८. 


विषय :- सरासर पोलीस दूरक्षेत्र, धाबेपवनी, तालुका-अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा-गोंदिया 
येथे पोळीस कर्मचाऱ्यांकरिता विश्रामगृह, अधिकारी कक्ष, स्वयंपाकघर व 
स्वच्छतागृह यांचे बांधकाम करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीआरपी-०५०६/१९९२/प्र.क्र.३१३/पोल- 

७, दिनांक २४.०२.२००९. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 

४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-ब/ २८- 
बी-२/ पो.दू.-धाबेपवनी-सुधारणा/८५/ २००५, दिनांक ०६.०२.२०१६. 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ पो.दू.-धाबेपवनी-सुधारणा/८५/ २००५, दिनांक ०३.१०.२०१६. 

६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ पो.दू.-धाबेपवनी-सुधारणा/८५/ २००५, दिनांक १६.०८.२०१७ 

७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-ब/ २८- 
बी-२/ पो.दू.-धाबेपवनी-सुधारणा/८५/ २००५, दिनांक ०१.०२.२०१८. 

८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-ब/ २८- 
बी-२/ पो.दू.-धाबेपवनी-सुधारणा/८५/ २००५, दिनांक २८.०६.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी सशस्त्र पोलीस दूरक्षेत्र, धाबेपवनी, 
तालुका-अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा-गोंदिया येथे पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता विश्रामगृह, अधिकारी 
कक्ष, स्वयंपाकघर व स्वच्छतागृह यांचे बांधकाम करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०५०६/ १९९३/ प्र.क्र.३१३/ 
पोल-७, दिनांक २४.०२.२००९, द्वारे रु.८१,९७,२००/-इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. हे खर्चाचे अंदाज सन २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारित होते. 


३. उक्त कामासाठी रु.८१,९७,२००/- इतका निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. या 
निधीतून अंतर्गत रस्ते व काही किरकोळ कामे वगळता बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. 
(१) दरवाढ, (२) “R.C.C.” संकल्पचित्रात बदल, (३) अंतर्गत काँक्रिट गटार बांधण्याची नवीन 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०६१६/प्र.क्र.४५६/पोल-७. 


तरतूद, (४) अंतर्गत रस्त्यांचे वाढीव बांधकाम, आणि (५) संगणकीकरणावर झालेला खर्च, 
यांमुळे उक्त कामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने रु.१,१८,५९,४९३/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सादर 
केला आहे. 


४. उक्त रु.१,१८,५९,४९३/- इतक्या खर्चाचे अंदाज हे उपविभागीय अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अर्जुनी, यांनी सन २०१३-१४ च्या दरसूचीनुसार तयार केले 
असून ते कार्यकारी अभियंता, रो.ह.यो. (सा.बां) विभाग, गोंदिया, यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. 


५. उक्त खर्चाच्या अंदाजांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी छाननी केली 
असून ते रु.१,१८,५९,८०१/- असे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 


६. त्या अनुसार, सहस्त्र पोलीस दूरक्षेत्र, धाबेपवनी, तालुका-अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा- 
गोंदिया येथे पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता विश्रामगृह, अधिकारी कक्ष, स्वयंपाकघर व स्वच्छतागृह 
यांचे बांधकाम करण्यासाठी रु.१,१८,५९,८०१/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, 
याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) पोलीस अधीक्षक, गोंदिया, यांनी खर्चाचे अंदाज साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 

३) उक्त काम हे रु.१,१८,५९,८०१/- इतक्या रकमेत पूर्ण होईल हे पहावे. 


७. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
Waratah सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) Coo, इतर खर्च, (00) (००)(११) महाराष्ट्र राज्य 
पोलीस गृहनिर्माण पोळीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे, (४०७० ०२११), 
५३-मोठी बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९०/इमा.-२, 
दिनांक ०३.०४.२०१८ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६७/१८/व्यय-७, 
दिनांक २१.०९.२०१८, यांच्या अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१००८१५३९०२०२२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 


° 
Swa p n | | (50 pa | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b 
B 0 rs e 2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.10.08 15:42:28 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०६१६/प्र.क्र.४५६/पोल-७. 


२) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर. 
३) पोलीस अधीक्षक, गोंदिया. 


१) कार्यकारी अभियंता, रो.ह.यो. (सा.बां) विभाग, गोंदिया (सार्वजानिक गांधकाय विभाग 
यंत्राळलय यांनी फुकारित केलेल्या “Recapitulation Sheet” च्याप्रतीसहा. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


